कृषि विभागाच्या सन 2098-2o TAT 
अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे वितरण 
करण्याबाबत 

(कृषि, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-१२ जुले, २०१९ 
संदर्भ : 

१) शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
२) शासनाचा सम क्रमांकाचा झासन निर्णय दि. ०३ VAIS, २०१९ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 


प्रस्तावना-: 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० मधील एप्रिल, २०१९ 
ते जुले, २०१९ या चारमाहीकरिता उपलब्ध लेखानुदान संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आले आहे. 
२. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१९ यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिली असून, ते महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ८ म्हणून 
महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण मधील भाग-४ दि. ०४ जुले, २०१९ अन्वये प्रसिध्द 
करण्यात आले असल्याचे संदर्भ क्र.३ च्या शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे 
३. संदर्भ क्र.३ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहीकरीता ( डिसेंबर २०१९ अखेर) आवश्‍यक 
असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० 
टक्केच्या मर्यादेत (जून २०१९ च्या पुरवणी मागणी व्यतिरीक्त) खर्च करण्यास प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. 
४. संदर्भक्र. ३ च्या शासन परिपत्रकानुसार वित्त विभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय 
अंदाज २०१९-२० (White Book) पुस्तकाच्या आधारे अनिवार्य बाबी संदर्भात सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या तरतूदींचे वितरण शासन निर्णयाव्दारे करण्याचे प्रस्तावित 
होते. तसेच, याअनुषंगाने कार्यक्रमांतर्गत तरतूदीसंदर्भात संदर्भाधिन शासन परिपत्रकास 
अनुसरून निधी वितरणातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे देखील प्रस्तावित होते. 
त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अओ 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या शासन परिपत्रकानुसार या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ८ मधील अनिवार्य बाबीसंदर्भातील सन २०१९-२०च्या 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर २०१९ अखेर) अनिवार्य खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण 
वार्षिक निधीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत ( जून २०१९ च्या पुरवणी मागणी व्यतिरीक्त) स्तंभ क्र.५ 
मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत 
आहे, त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन 
राहून सन २०१९-२० मधील वितरीत निधी विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. अनिवार्य खर्चातर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य , 
भाजीपाला रोपमळे, फळरोप मळे व स्थानिक उद्याने तसेच, कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदाने 
आणि घरबंधणी अग्रीम या योजनेसाठी संबंधित कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे शासन आदेश 
निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले जाईल. 
३. अनिवार्य खर्चातर्गत गौण बांधकामाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी गौण बांधकामासाठी 
संबंधित यंत्रणेकडून प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश शासनास प्राप्त झाल्यानंतरच सदर निधीचे 
वितरण केले जाईल. 
४. संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार कार्यक्रमांतर्गत तरतुदीसंदर्भात योजनानिहाय 
प्रशासकीय व वित्तीय खर्चाच्या मंजूरीचे आदेशा संबंधित कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित 
झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले जाईल. 
५. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१४३१२५०००१ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


KIRAN N PATIL: 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-ओ 


२. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 

३. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), TAMAS आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. नियंत्रक, डॉ.,बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
७.नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 

८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१०.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय 

लेखापरीक्षा व लेख),मुंबई. 

११. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१२. सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२१. उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती का.क्र.२ अ. 


|“ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग, क्र. लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अे, दि. १२ जुले,२०१९ चे सहपत्र 


सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्णि चे वितरण 
(रू.हजारात) 
लेखानुदानाद्वारे एप्रिल | या आदेशान्वये डिसेंबर 
मागणी संवितरण अर्थसंकल्पीत ते जुले २०१९ करीता ०१९ अखेर पर्यंत 
. क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी ६७७३ pies 
क्र तरतूद २०१९-२० | वितरीत करण्यात | वितरित करण्यात येणारी 
आलेली तरतूद तरतूद 
[_१_| २ 3 | ४__| & & | we é 
कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
डी-२ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ मुंबई १०२६०.०० ३४२०.०० २७७०.२० 
आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर साचव, काष UMA, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यबसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
aaa मुंबई, 
डी-३ |२४०१९ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन (भारित) one ८००.०० २६६.६७ २१६.०० 
१ | डी-३ 
(दत्तमत) ल ह ५९०८०३१.०० १९६९३४३.६७ १५९५१६८.३७ 
५९०८८३१.०० १९६९६१०.३३ १५९५३८४.३७ 
२ डी-३ विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१०१९१४५ १०१८१४७१.०० ३३९३८२३.६७ २७४८९९७.१७ 
डी-३ |जिल्हा कृषि कार्यालये Wok oY १४५५३२.०० ४८५१०.६७ ३९२९३.६४ 
¥ डी-३ |जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २४०१ ०१६३ १३६४५१३.०० ४५४८३७.६७ ३६८४१८.५१ 
५ | डी-३ |संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण SARI खर्च २४०१ १४७३ १०६.०० ३५.३३ २८.६२ 
६ | डी-३ |तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र २४०१०२६१ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४२४२३५.०० १४१४११.६७ ११४५४३.४५ 
७ डी-३ |बीज,रासायनिक खत नियंत्रण ब किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा २४०१ ०३०५ २४२८६८.०० ८०९५६.०० ६५५७४.३६ 
८ डी-३ ।कृषि विषयक माहिती पथक २४०१ ०७३५ ८१९८.०० २७३२.६७ २२१३.४६ 
९ | डी-३ |शेतकरी मासिक २४०१०७४ड४ ३७०१८.०० १२३३९.३३ २९९४.८६ 
वसंतराव नाइक राज्य PTT व्यवस्थापन प्रांशक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या 
१० । डी-३ य २४०१ ४२५८ १४६४३५.०० ४८८११.६७ ३९५३७.४५ 
सात संलग्न संस्थांना सहायक अनुदान 
११ । डी-३ भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने २४०११७२२ ७०९२२२.०० २३६४०७.३३ १९१४८९.९४ 
१२ | डी-३ प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २४०१ AREY १६५३८०००.०० ५५१२६६६.६७ ४४६५२६०.०० 
भारित ८००.०० २६६.६७ २९६.०० 
दत्तमत ३५७०५६२९.०० ११९०१८७६.३३ ९६४०५१९.८३ 
२४०१ पिकसंवर्धन - एकूण ३५७०६४२९.०० ११९०२१४३.०० ९६४०७३५.८३ 


लेखानुदानाद्वारे एप्रिल 


या आदेशान्वये डिसेंबर 


अ. क्र. pl योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी Eats oe Pils ioiaiheale 
आलेली तरतूद तरतूद 
डी-३ | ९४०२ - मृद व जलसंधारण 
१३ | डी-३ ।मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा २४०२ ००३२ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २९२६१२.०० ९७५३७.३३ ७९००५.२४ 
२४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण २९२६१२.०० ९७५३७.३३ ७९००५.२४ 
डी-३ | २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
०१९ पिकसंवर्धन 
१४ | डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ ।|उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४५३८७१६.०० १५१२९०५.३३ १२२५४५३.३२ 
१५ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ = | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १४२५१०७.०० ४७५०३५.६७ ३८४७७८.८९ 
१६ | डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ३०२६४७२.०० १००८८२४.०० ८१७१४७.४४ 
१७ | डी-३ ।बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००५२ = | Ba विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २२४६६१९.०० ७४८८७३.०० ६०६५८७.१३ 
१८ | डी-३ ।महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहायक २४१५ ००६१ ।कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३४८२९.०० ११६०९.६७ ९४०३.८२३ 
२४९५ - ०१ पिकसंवर्धन एकूण ११२७१७४३.०० | ३७५७२४७.६७ ३०४३३७०.६१ 
०३ पशुसंवर्धन 
१९ | डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ०१९७ Ba विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४५६८३.०० १५२२७.६७ १२३३४.४१९ 
२० | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ५४०८६.०० १८०२८.६७ १४६०३.२२ 
२१ | डी-३ ।बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ | Ba विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २७७२५.०० ९२४१.६७ ७४८५.७५ 
२४९५ - ०३ पशुसंवर्धन एकूण १२७४९४.०० ४२४९८.०० ३४४२३.३८ 
०४ दुग्धव्यवसाय 
२२ | डी-३ दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ | आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई २३२१५.०० ७७३८.३३ ६२६८.०५ 
२३ | डी-३ दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ ।|आयुकक्‍्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १६४१.०० ४७.०० ४४३.०७ 
२४१९५ - ०४ दुग्धव्यवसाय एकूण २४८५६.०० ८२८५.३३ ६७११.१२ 
०५ मत्सव्यवसाय 
२४ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १६६७०८.०० ५५५६९.३३ ४५०११.१६ 
२५ | डी-३ डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ४७९४.०० १५९८.०० १२९४.३८ 
२४१९५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण १७१५०२.०० ५७१६७.३३ ४६३०५.पड 
इतर संस्थाना सहाय्य 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या 
२६ | डी-३ ।अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक २४१५ १०१२ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ४८६३९.०० १६२१३.०० १३१३२.५३ 
अनुदान 
२७ | डी-३ तसा फुले कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या eee रकसंइतको २४१५ १०२१ |।उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ५६८०३.०० १८९३४.३३ १५३३६.८१ 
समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२८ | gs |पिसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या २४१५ १७४९  |उपविभागीय कृषी अधिकारी, परभणी र्ट मा ee 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२९ | डी-३ cee देशमुख कपि Real कमचा are २४१५ १०५९ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ३३०६४.०० ११०२१.३३ ८९२७.२८ 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२४१५ - (८०) (९२०) एकूण २३०२९१९.०० ७६७६३.६७ ६२१७८.५७ 
२४९५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण- एकूण ११८२५८८६.०० ३९४१९६२.०० ३१९२९८९.२२ 
दत्तमत ४७८२४१२७.०० | १५९४१३७५.६७ १२९१२५१४.२९ 
मागणी क्र. डी-३ एकूण- भारित ८००.०० २६६.६७ २१६.०० 


एकूण 


४७८२४९२७.०० 


१५९४१६४२.३३ 


१२९१२७३०.२९ 


लेखानुदानाद्वारे एप्रिल 


या आदेशान्वये डिसेंबर 


मागणी संवितरण अर्थसंकल्पीत | ते जुले २०१९ करीता ०१९ अखेर पर्यंत 
अ. क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी ५४१७ bias 
क्र तरतूद २०१९-२० | वितरीत करण्यात | वितरित करण्यात येणारी 
आलेली तरतूद तरतूद 
डी-७ | २७०२ लहान बांधकामे 
३० | She |अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिर्देशन प्रक्षेत्र २७०२ १९३३ | कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३६००.०० १२००.०० ९७२.०० 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
३१ | She |३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१०६७२ ye ee २०६१३३.०० ६८७११.०० ५५६५५.९१ 
व मत्स्यव्यबसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
डी-७ एकूण २०९७३३.०० ६९९११.०० ५६६२७.९१ 
Seve | ६२१९६ गृहनिर्माणासाठी कर्जे 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 
त जा कसा उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर 
३२ । Shee कृषि कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम ६२१६ ०२०१ ७६४३.०० २५४७.६७ २०६३.६१ 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
ais आयुक्‍त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३३ | डी-११ शासकोय कर्मचारी कजे ७६१० = 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यबसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई, 
३४ | Shee घर बांधणी ara ७६१० ०२११ १९९१००,०० ६६३६६.६७ ५३७५७.०० 
३५ | डी-११ | मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ४०५०.०० १३५०.०० १०९३.५० 
३६ | डी-११ |इतर बाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ २५.०० ८.३३ ६.७५ 
३७ | डी-११ |संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ १८३५.०० ६११.६७ ४९५.४५ 
एकूण ७६१० २०५०१०.०० ६८३३६.६७ ५५३५२.७० 
डी-११ एकूण २१२६५३.०० ७०८८४.३३ ५७४१६.३१ 
दत्तमत ४८२४६५१३.०० १६०८२१७१.०० १३०२६५५८.५१ 
'एकूण अनिवार्य भारित ८००.०० २६६.६७ २९६.०० 


एकूण 


४८२४७३१३.०० 


१६०८२४३७.६७ 


१३०२६७७४.५१९ 


